RNI No . MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक ६ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ -१८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९३६ 


[ पृष्ठे २६,किंमत : रुपये १४ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 
पोलीस अधीक्षक, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

( ड ) सर्व रस्त्यांवर व रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटावर सर्व 
आदेश 

धक्क्यांवर किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्थानकाच्या कपडे 

धुण्याच्या उतरणीच्या जागांच्याठिकाणी तसेच देवालये व इतर सार्वजनिक 
क्रमांक जिविशा / ४/ होळी, धुलिवंदन / २०१५- ११२४ . - ज्याअर्थी, 

स्थळी सुव्यवस्था राखणे . 
माझे असे निदर्शनास आले आहे की , दिनांक ५ मार्च २०१५ रोजी 

( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 
" होळी ”, दिनांक ६ मार्च २०१५ रोजी “ धुलिवंदन ”, दिनांक ८ मार्च वाद्य वाजविण्याचे किवा गाणे गाण्याचे अगर ढोल ताशे व इतर वाद्य 
२०१५ रोजी शिवजयंती (तिथीनुसार ) व दिनांक ११ मार्च २०१५ रोजी वाजविण्याचे, शिंगे इतर कर्कश वाद्य वाजविण्याचेनियमन करणे व 
“ रंगपंचमी ” हे सण साजरे केले जाणार आहेत . रायगड जिल्ह्यात त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 
कमी अधिक प्रमाणांत हिंदू मुस्लीम अशी मिश्र वस्ती आहे . 

( ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेवर अगर जागेजवळ कोणत्याही 
__ होळी, धुलिवंदन, शिवजयंती व रंगपंचमी या सणांचे वेळी कोणताही 

सार्वजनिक मिरवणुका स्थानात ध्वनीक्षेपणाचा ( लाऊडस्पीकरचा ) उपयोग 
अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये करण्याचेनियमन करणे व त्यावर नियत्रंण ठेवणे. 
म्हणून मी , डॉ . शशिकांत महावरकर , पोलीस अधीक्षक , रायगड सदरचा आदेश लागू असेपर्यंत रायगड जिल्ह्यांतील पोलीस कार्यक्षेत्रात 
अलिबाग मला प्राप्त झालेल्या मु. पो . अधिनियम , १९५१ चे कलम ३६ सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर किंवा रस्त्यालगत सभा , मोर्चे, मिरवणुका , 
चे अधिकारान्वये खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत . 

पदयात्रा व मनोरंजनाचे कार्यक्रम इत्यादीवर निर्देश सक्षम अधिकारी 
रायगड जिल्ह्यात पोलीस कार्यक्षेत्रात असलेल्या पोलीस ठाणे स्वाधीन 

यांचेकडून कार्यक्रमाची जागा , तारीख , वेळ, मोर्चा, घोषणामध्ये भाग 
असणाऱ्या अंमलदार व त्यांचेवरील अधिकारी यांना आपले कार्यक्षेत्राचे 

घेणाऱ्यांची वर्तणूक किवा वागणूक आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय 

आयोजन करू नये तसेच सर्व कार्यक्रम प्रसंगाला सोडून किंवा ज्यामुळे 
हद्दीत खालील बाबतीत तोंडी व लेखी आदेश देण्याचे अधिकार 

दोन किंवा अधिक जाती, गट इत्यादीमध्ये द्वेष निर्माण होईल अथवा 
राहतील : 

शांतता भंग होईल अशा घोषणा देऊ नयेत अगर भाषणे करू नयेत . 
( अ ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 

अशा सर्व कार्यक्रमात अश्लील किंवा विभत्स, घोषणा, वक्तृत्व किंवा 
जमावातील लोकांनी कशा रितीने वागावे, चालावे त्यांची वर्तणूक 

अंग संचलन इत्यादी प्रकार करू नयेत . 
किंवा वागणूक कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे . 
( ब ) अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात किंवा ज्या 

सदरचा आदेश दिनांक ४ मार्च २०१५ रोजी ००.०० ते ३ एप्रिल 
मार्गाने जाऊ नयेत तो मार्ग विहित करणे. 

२०१५ रोजी २४ -०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 
( क ) सर्व मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व वरील आदेशाचा भंग झाल्यास मु. पो . अधिनियम , १९५१ चे कलम 
जागांच्या आसपास व उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्यावरून ____ १३४ अन्वयेशिक्षा पात्र गुन्हा होईल . हा आदेश दिनांक २ मार्च २०१५ 
किंवा सार्वजनिक ठिकाणी जेथे गर्दी होणार असेल किंवा होण्याचा 

रोजी माझे सहिनीशी दिला आहे. 
संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा निर्माण होऊ नये . 

डॉ . शशिकांत महावरकर , 
पोलीस अधीक्षक, रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को . वि. पु. ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE (OPERATIONS ), BRIHAN 

MUMBAI 


(f) Maroons which exceed 10 cms. In length 
and 2.5 cms. In a diameter . 

(g ) Garland of crackers exceeding 20 feets. 

(h ) Any other firework that is likely to 
generate big fire shuttering noise . 


X 


Order 


No. CP /XI(6 )/640 ( 12 )/2014 . — Commissioner of 
Police, Brihan Mumbai Order under Clause (u ) 
of sub -section ( 1 ) of section 33 of the Maharashtra 
Police Act, 1951 (Mah . XXII of 1951) Directions 
for use of fireworks in the City of Brihan Mumbai. 
In the City of Mumbai and its suburbs, and 
whereas it is noticed that fireworks mostly and 
frequently are used in streets , public places, near 
hospitals causing inconvenience , annoyance , risk , 
danger or damage to the resident , passers by or 
passengers travelling in vehicles, in the vicinity . 

Now , therefore , in exercise of the powers 
conferred upon me by clause (u ) of sub -section (1) 
of section 33 of the Maharashtra Police Act, 1951 
(Mah . XXII of 1951) read with sub - section (2 ) of 
section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 
(Mah . XXII of 1951) I, Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police (Operations ), Brihan 
Mumbai hereby make the following orders : 


( 3 ) No person shall display fireworks between 
10 -00 p.m . to 6 -00 a.m . at any place . 

(4 ) No person shall display fireworks in the 
silence zones , which include Hospitals , 
Educational, Institutions , Courts etc. within it s 
surrounding area of 100 meters . 

(5 ) No person will produce /sale/display the fire 
crackers known as Big crackers , which is likely to 
generate noise level exceeding 125 decibels at a 
distance of 4 meters from the point of bursting . 


(6 ) No person shall display chain crackers 
(malas ) which may generate noise level exceeding 
105 decibels . 


( 7 ) It is ordered that no person in or upon any 
street or public place in Brihan Mumbai during 
the above period shall ignite any fireworks or 
exhibit any burning fireworks so as to cause an 
injury or harm to any persons . 


( 1) This order is effective during the period 
from 7th December 2014 to 5th January 2015 
(Both days inclusive ). 


(8 ) I further direct that this order be published 
by affixing copies thereof in conspicuous places. 


(9 ) Whoever contravenes the provisions of 
clause (u ), sub - section (1 ) of section 33 of the 
Maharashtra Police Act, 1951 is liable to be 
punished u /s . 133 (i) with imprisonment for a 
term which may extend to Eight days or with 
fine which may extend to Rs. 1250 (Rupees One 
Thousand Two Hundred Fifty ) or with both . 


(2 ) No person shall burn or set of or throw a 
firework or send up a fire balloon or rocket or 
upon or within street or building in Brihan 
Mumbai : 

( a ) Tadtady ( also called tratary , putputy , 
martinicas, chitals , etc.). It contains yellow 
phosphorous, a highly poisonous substance , if 
accidentally swallowed by a child may prove 
fatal. 

(6 ) Thrown Down (Apti Bar ). 
(c ) Cork Amorces. 

(d ) Big Crackers which exceed 21 grams in 
weight, 3.8 cms. In length and 1. 99 cms. In a 
diameter . 


Given under my hand and seal this 5th December 
2014 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


(e ) Ukhali Daru . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका. 

( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी ००- ०५ 
वाजेपासन दिनांक १२ मार्च २०१५ रोजी २४ - ०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध मुंबई पोलीस 
अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात 
येईल . 


ठाणे शहर , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ . 


विजय कांबळे , 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक विशा/ मनाई आदेश / ०४ / २०१५ . - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी 
मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. आयोजन केले जाण्याची 
दाट शक्यता आहे. तसेच माहे- फेब्रुवारी व मार्च, २०१५ मध्ये पुढीलप्रमाणे 
दिनांक ५ मार्च २०१५ रोजी होळी, दिनांक ६ मार्च २०१५ रोजी 
धुलिवंदन , दिनांक ८ मार्च २०१५ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज 
जयंती (तिथीप्रमाणे ) असे सण साजरे होणार आहेत . 

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , विजय कांबळे , पोलीस आयुक्त, ठाणे 
शहर , मुंबई पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७( १ ) अन्वये 
जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , बंदुका, लाठ्या किंवा शरीरास 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने 
जमा करणे. 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 
इत्यादी. 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 
शांतता धोक्यात आणतील ,किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे, हावभाव ,चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 
___ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल ,किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 
लोक . 

( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
भाग एक ( को . वि.पु.) - अ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक वि . शा . ससाक / परीक्षा / मनाई आदेश / ०२/ २०१५ . 
ज्याअर्थी, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत कर सहाय्यक परीक्षा-२०१५ ही ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयातील विविध माध्यमिक शाळेत व महाविद्यालयात घेतल्या 
जाणार आहेत . 

त्याअर्थी, परीक्षा केंद्राभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर 
जमाव जमून परीक्षा केंद्रातील इमारती मधील सार्वजनिक मालमत्तेचे 
नुकसान करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची दाट शक्यता आहे. 
तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बुथ, मोबाईल फोन , 
डीजीटल डायरी , पेजर , मायक्रोफोन इत्यादींचा वापर करून गैरप्रकार 
केले जाण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही . 

मी , व्ही . व्ही . लक्ष्मीनारायण , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला 
इएक्सएम / ०७८३/ ५५० / एसपीएल- २, गृहविभाग, मंत्रालय , मुंबई- ३२ , 
दिनांक १ मे १९८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
परिक्षणार्थी, परिवेक्षण परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी 
खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात 
बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स 
सेंटर, टेलिफोन बुथ, मोबाईल फोन वापर करण्यास व सदरची दुकाने , 
सेवा बंद ठेवण्याबाबत आदेश निर्गमित करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी ०० -०१ वाजेपासून 
ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी १५- ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

मी सूचित करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व 
महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय 
भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून, प्रसिद्धी 
करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 
ठाणे शहर , 

व्ही . व्ही . लक्ष्मीनारायण , 
दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१५. पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 


| 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ -२७, शके १९३६ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक वि . शा . स . सा. क / परीक्षा / मनाई आदेश / ०३/ २०१५ . 
ज्याअर्थी, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २६ मार्च २०१५ या 
कालावधीत उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( १२ वी ) व दिनांक ३ 
मार्च २०१५ ते दिनांक २६ मार्च २०१५ या कालावधीत माध्यमिक 
शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (१० वी ) ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील 
विविध माध्यमिक शाळेत व महाविद्यालयात घेतल्या जाणार आहेत . 
__ त्याअर्थी, परीक्षा केंद्राभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर 
जमाव जमून परीक्षा केंद्रातील इमारती मधील सार्वजनिक मालमत्तेचे 
नुकसान करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची दाट शक्यता आहे . 
तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बुथ , मोबाईल फोन , 
डीजीटल डायरी , पेजर , मायक्रोफोन इत्यादींचा वापर करून गैरप्रकार 
केले जाण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही . 
___ मी , व्ही . व्ही. लक्ष्मीनारायण, पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला 
इएक्सएम / ०७८३/ ५५० / एसपीएल- २, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ , 
दिनांक १ मे १९८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
परिक्षणार्थी, परिवेक्षण परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी 
खेरीज करून परिक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात 
बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स 
सेंटर , टेलिफोन बुथ, मोबाईल फोन वापर करण्यास व सदरची दुकाने , 
सेवा बंद ठेवण्याबाबत आदेश निर्गमित करीत आहे . 
___ सदरचा आदेश दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी ००- ०१ वाजेपासून 
ते दिनांक २६ मार्च २०१५ रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
___ मी सूचित करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व 
महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय 
भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून, प्रसिद्धी 
करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


अपर पोलीस आयक्त ( प्रशासन ) , अति . कार्यभार, 
पोलीस सहआयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि . शा / जातीय / होळी, धुलीवंदन , शिवजयंती / मनाई आदेश / 
४२७/ २०१५. - ठाणे पोलीस आयुक्तालयात परिमंडळ १ ते ५ मध्ये 
दिनांक ५ मार्च २०१५रोजी होळी, दिनांक ६ मार्च २०१५ रोजी धुलीवंदन 
व दिनांक ८ मार्च २०१५ रोजी शिवजयंती (तिथीप्रमाणे ) तसेच दिनांक 
११ मार्च २०१५ रोजी रंगपंचमी असे हिंदु बांधवांचे सण / उत्सव साजरे 
होणार आहेत : 
__ ज्याअर्थी, खात्रीशीररित्या असे समजले आहे की , ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयातील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत खालील नमूद घटना घडण्याची 
शक्यता आहे : 

(१) सार्वजनिक ठिकाणातील झाडे/ लाकडे तोडण्यास, जाळण्यास / 
दहन करण्यास 

( २ ) रंगीत पाणी, रंग किंवा पादचाऱ्यांवर पावडर फेकणे अथवा 
उडविण्याचा प्रयत्न करणे. 

( ३ ) आरोग्यास अपायकारक होईल अशा रासायनिक रंगांचा वापर 
करणे. 

( ४ ) रंगाचे फुगे , पाण्याचे फुगे अथवा इतर द्रव पदार्थाचे फुगे 
बनविणे अथवा प्लास्टीकच्या पिशव्यांचा वापर करून फेकल्यामुळे 
आरोग्यास अपाय व जीवास धोका निर्माण होईल असे कृत्य करणे . 

(५ ) सार्वजनिक जागेत अश्लील शब्द उच्चारणे, घोषणा देणे, 
अश्लील गाणी गाणे. 

(६ ) सार्वजनिक जागेत हावभाग करणे किंवा वाकुल्या व विडंबनचे 
प्रदर्शन करणे/ भरविणेकिंवा चित्रे /चिन्हे / प्रतिकृती अथवा कोणत्याही 
वस्तूचे अथवा उद्देशाचे की , ज्यामुळे एखाद्याची प्रतिष्ठा, योग्यता वा 
नैतिकतेला धक्का पोहचेल . 

वरील नमूद प्रकार १ ते ६ अन्वये लोकांना कोणताही त्रास, अडथळा, 
दुखापत , जिवीतास धोका, आरोग्यास धोका अथवा सार्वजनिक शांततेस 
बाधा अथवा दंगा, मारामारी होऊ नये व त्यास प्रतिबंध केला जावा 
म्हणून . 

त्याअर्थी, मी , शिवाजी बोडखे, पोलीस सहआयुक्त , ठाणे शहर , 
मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी वरील कृत्यांना 
( १ ते ६ ) यांना मनाई करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक ४ मार्च २०१५ रोजी ०० -०० वाजेपासून ते 
दिनांक १२ मार्च २०१५ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील आदेशाचा भंग करण्याऱ्याविरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 
कलम १८८ प्रमाणे कारवाई करणेत येईल . 


ठाणे शहर , 
दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१५ . 


व्ही . व्ही. लक्ष्मीनारायण , 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर. . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर - नॉर्थ विभाग, 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई / उपनि / आर- नॉर्थ विभाग / नेन्सी कॉम्प्लेक्स विभाजन / 
१४९९ / २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , राजकुमार 
पाटील, उप निबंधक , आर-नॉर्थविभाग, मुंबई/ नेन्सी- कॉम्प्लेक्स को - ऑप . 
हौसिंग सो .लि ., सी . टी .एस . नं . २२९३, २२९४ संत ज्ञानेश्वर मार्ग, 
बोरीवली (पू.), मुंबई ४०० ०६६. नोंदणी क्रमांक बी . ओ. एम / 
एचएसजी / ४८३३ / १९७६ ने पंजीकृत करण्यात आलेली गृहनिर्माण 
संस्थेची नोंदणी वर नमूद केलेल्या कारणास्तव रद्द करीत आहे . 

राजकुमार पाटील , 
मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४. आर-नॉर्थ विभाग, मुंबई . 


शिवाजी बोडखे, 
अपर पोलीस आयुक्त ( प्रशासन ), 
अति . कार्यभार, पोलीस सहआयुक्त , 


ठाणे , 


दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५. 


ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचा . - (१) श्री . एस. जी . बावकर , दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, देवरुख यांचा स्वतःचे 

आजारपणाचे कारणासाठी, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ ते ७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंतची सहा दिवस 

परिवर्तीत रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व अर्जासोबत हजर केलेले वैद्यकीय अस्वास्थ्य प्रमाणपत्र . 
( २) जिल्हा न्यायालय कार्यालयीन आदेश क्र . ५४४ / १५ , दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ . 

कार्यालयीन आदेश 
मांक आस्था . बी . २ /५८२ / सन २०१५ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजा मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत 
आहे त्यांना संदर्भ क्र . २ ने मंजूर झालेली दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ ची एक दिवसाची नैमित्तिक रजा त्यांच्या अर्जातील विनंतीवरून या 
आदेशाने रद्द करणेत येत आहे : 


| सा 


रजा 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / 

मागितल्याचा 

उपभोगणेचा व सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

मुख्यालय सोडणेचा अधिकारी यांचे 
कालावधी ( कार्यालयीन नाव व पदनाम 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 
श्री . एस. जी . बावकर , ८८१/ २ दिवस दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ श्री. एस . डी . 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर परिवर्तीत दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते इंदलकर , 
व न्यायदंडाधिकारी 

रजा रोजीची सहा दिवसांची दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वर्ग -१, देवरुख . 

परिवर्तीत रजा वैद्यकीय रोजीच्या कार्यालयीन क . स्तर व 
प्रमाणपत्राआधारे 

वेळेनंतरपर्यंत न्यायदंडाधिकारी 

वर्ग- १, रत्नागिरी . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच रजेवरून हजर होताना त्यांनी वैद्यकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा 
न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

भा . उ. देबडवार , 
रत्नागिरी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ . 

रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून । 
क्रमांक टी . एन . ए/( पी. एल. आर .) /एच. एस. जी ./ (टीसी) / २६५३४ / 
२०१४- २०१५ / सन २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शिवालिक सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . ९६/ बी / १, हिस्सा नं . १, सदगुरु 
हॉटेलच्यासमोर , उमा निळकंठ बिल्डिंगच्या मागे , माहिम रोड , 
ता . पालघर , जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " करण्यात आले आहे . 

सुरेश अंधारे , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४. 

सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
क्रमांक टी. एन.ए/( पी .एल. आर.)/ एच. एस. जी ./(टीसी )/ २६५३५ / 
२०१४ - २०१५ / सन २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पार्क व्हयू सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., जुना सर्वेनं . ७९ / २ पैकी ( नवीन गट नं . ८१२ 
पार्ट ) व जुना सर्वे नं . १५६ / २ पैकी , (नवीन गट नं . ८८३ पार्ट ) 
पालघर ( पूर्व ), ता . पालघर , जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 

सुरेश अंधारे , 
पालघर, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४. 

सहकारी संस्था , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

___ कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था . बी - २ / ६२७ / सन २०१५ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित / परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत येत आहे : 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


शिल्लक 

अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत रजा 
मागितल्याचा 
दिनांक 


रजा / सुट्टी 
उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


श्री . व्ही. बी . कांबळे , ३३ दिवस दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१५ श्री . एस . डी . इंदलकर, 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश अर्जित 

सह दिवाणी 
( क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी रजा . दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१५ न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
वर्ग -१, रत्नागिरी . 

पर्यंतची पाच 

च्या सुट्ट्या व न्यायदंडाधिकारी 
दिवसाची अर्जित दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१५ वर्ग-१, रत्नागिरी . 
रजा. 

__ चे कार्यशाळा 

संपले नंतरपासून ते 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

भा . उ. देबडवार , 
रत्नागिरी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५. 

रत्नागिरी. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, जिल्हा रायगड 
यांजकडून 

यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ९८० / (टीसी) / ३००२ / क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ९७३ /( टीसी )/ २९६१/ 
२०१४- १५ / सन २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , २०१४ -१५ / सन २०१४. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अंबर ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महाविर 
आर्केड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, प्लॉट न. १०६ , वाटिका सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, सर्व्हे नं . ४८३/ ३ , 
टपाल नाका, एम . जी . रोड , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी ४ , ५ , ७, ८ , १० आणि ४८४, ४८२ साईनगर , पनवेल, ता . पनवेल , 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी )/ ३००२ / २०१४ - जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी) / 
२०१५ / सन २०१४ , दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ ने ही संस्था महाराष्ट्र २९६१/ २०१४- २०१५ / सन २०१४ , दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ ने ही 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . 
९ ( १ ) अन्वये तिचे उपरीनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये तिचे उपरीनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १ ) अन्वये 
“ गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
हरिष जगताप , 

हरिष जगताप , 
पनवेल , 

सहायक निबंधक , पनवेल , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ . सहकारी संस्था , पनवेल . 

दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ . सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/जिऊनि-१/ का. क. १५६ /मुंबई नागरीक सहकारी पतसंस्था/ ५७० / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , चं . वि . टिकुळे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई (१) शहर या अधिसूचनेद्वारे मुंबई नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्या., दु.नं . ४, सद्गुरू सदन , अनंत मालवणकर मार्ग, लाल मैदानासमोर , 
लालबाग , मुंबई ४०० ०१२. या संस्थाच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) 
व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २(एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), (५ ), (६ ), 
( ७ ), ( ९ ), (१० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), ( १२), ( १३), ( १४ ), (१५ ) , 
( १७ ), ( १८ ), (१९ ) व ( २० ) तसेच ९१ /१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 
पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी बँकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच 
वसुलीचे अधिकार राहतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी मुंबई नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्या., दु.नं . ४ , सद्गुरू सदन , अनंत मालवणकर 
मार्ग, लाल मैदानासमोर , लालबाग , मुंबई ४०० ०१२. या संस्थेचीच वसुली करावयाची आहे. या अधिकारावर अन्य बँकेची वसुली करण्यात 
येऊ नये तसेच ठरवून दिलेल्या बँकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये याची नोंद घेण्यात यावी. त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास 
अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील. प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते, महाराष्ट्र शासन , 
तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील 
ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तो पर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार 
( सरचार्ज ) वसूल करून शासकीय कोषागारात भरणा करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( ३ ) 

( ५ ) 
१ श्री . शांताराम महादेव तुपे 

संचालक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
२ श्री . आशिष प्रविण भालेराव संचालक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 


ही अधिसूचना आज दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 

चं. वि . टिकुळे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआर-उ/ एचएसजी/ टीसी /१५४८२/ १४९८ / 
२०१४ - २०१५ / १४ - उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नेन्सी कॉटेज को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., संत ज्ञानेश्वर मार्ग, बोरीवली (पू.), मुंबई ४०० ०६६ . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ 
चा महा . २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

राजकुमार पाटील , 
मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , आर - उत्तर विभाग, 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर - उत्तर विभाग , मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू आर - उ / एचएसजी/ टीसी/ १५४६८ / २०१४ 
२०१५ / १४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , के गुरु रेसिडेन्सी- १ 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सी .टी. एस . नं . ६६६- ओ , 
धरमदास रोड, बोरीवली ( पू. ), मुंबई ४०० ०९२. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा महा. २४ ) 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम 
१० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


राजकुमार पाटील , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ . सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई /जिऊनि-१/ का .क . १५६/ चंडीका सहकारी पतसंस्था/ ५७१ / २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , चं. वि . टिकुळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) 
शहर या अधिसूचनेद्वारे श्री. चंडीका सहकारी पतपेढी मर्या., १५ / ३७ भगवान भुवन , तळमजला, दादी संतुकलेन , चिराबाजार , मुंबई ४०० ००२ 
या संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम (३ ), ( ५), ( ६ ), ( ७ ), (९), ( १० ), 
( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), ( १२ ), ( १३ ), (१४ ), (१५), (१७), ( १८ ), 
( १९ ) व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत कर्जवसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी बँकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार 
राहतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी श्री . चंडीका सहकारी पतपेढी मर्या., १५ / ३७ भगवान भुवन , तळमजला, दादी संतुकलेन , चिराबाजार , 
मुंबई ४०० ००२ या संस्थेचीच वसुली करावयाची आहे. या अधिकारावर अन्य बँकेची वसुली करण्यात येऊ नये तसेच ठरवून दिलेल्या 
बँकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये याची नोंद घेण्यात यावी . त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान 
केलेले अधिकार संपुष्टात येतील. प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते, महाराष्ट्र शासन, तीन सिहांचेचिन्हांचा शिक्का , 
यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च 
२००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तो पर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून शासकीय 
कोषागारात भरणा करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( १ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . सुनिल रघुनाथ मोकाशी कर्ज वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


हुद्दा 


__ ( २ ) 


ही अधिसूचना आज दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे. 

चं. वि . टिकुळे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर - उत्तर विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू आर - उ / एचएसजी / टीसी /१५४६७/ २०१४ 
२०१५ / २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , चितालीया एन्क्लेव्ह 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सी . टी . एस . नं . ६१३, ६१४ / १ ते 
६ , एफ पी नं . ८ , सर्व्हे नं . ८० , चंदावरकर लेन , बोरीवली (प .), 
मुंबई ४०० ०९२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० मधील ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

राजकुमार पाटील , 
मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४. सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर - उत्तर विभाग , मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआर-उ / एचएसजी/ टीसी /१५४६९ / २०१४ 
२०१५ / १४. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , बेसिल ग्रोव्ह को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., गार्डन ग्रोव्ह कॉम्प्लेक्स कांती पार्क, चिकुवाडी , बोरीवली 
( प.), मुंबई ४०० ०९२ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० मधील (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचेवर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे 


राजकुमार पाटील , 

उप निबंधक , 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ . सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग, मुंबई . 


मुंबई, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / जिउनि-१/ का. क . १५६ / समर्थ को - ऑप क्रे . सो ./ ५७२ / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , चं. वि . टिकुळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) 
शहर या अधिसूचनेद्वारे समर्थ को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., हरिदास मेन्शन , ९१, पहिला मजला, काझी सय्यद स्ट्रीट ( खांड बाजार ), 
मस्जिद, मुंबई ४०० ००३ या संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) 
व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २(एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), (५ ), (६ ), 
( ७ ), ( ९ ), (१० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), ( १२), ( १३), ( १४ ), (१५ ) , 
( १७ ), ( १८ ), (१९ ) व ( २० ) तसेच ९१ /१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 
पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . परंतु सदरचे कर्मचारी बँकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच 
वसुलीचे अधिकार राहतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी समर्थ को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., हरिदास मेन्शन, ९१, पहिला मजला, 
काझी सय्यद स्ट्रीट ( खांड बाजार ), मस्जिद , मुंबई ४०० ००३ या संस्थेचीच वसुली करावयाची आहे . या अधिकारावर अन्य बँकेची वसुली 
करण्यात येऊ नये तसेच ठरवून दिलेल्या बँकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये याची नोंद घेण्यात यावी. त्यांची अन्यत्र बदली 
झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील. प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते, महाराष्ट्र 
शासन , तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये . वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार 
अधिभार ( सरचार्ज ) वसल करून शासकीय कोषागारात भरणा करावयाचा आहे : 


अनुक्रमांक 


हुद्दा 


अधिकाऱ्याचे नाव 
__ ( २ ) 


शक्तीची व्याप्ती 

( ४ ) 


कार्यक्षेत्र 
( ५ ) 


( ३ ) 


१ 
२ 


श्री. राजकुमार राजाराम मोहिते 
श्री . अशोक महादेव साळुखे 


सहव्यवस्थापक 
सहव्यवस्थापक 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई 
बृहन्मुंबई 


ही अधिसूचना आज दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 

___ चं. वि . टिकुळे, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर - उत्तर विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू आर- उ /एचएसजी / टीसी / १५४६६ / २०१४ 
२०१५ / २०१४ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था , आर - उत्तर विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कपुर अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., सी .टी.एस. नं. ६१३, ६१४ /१ ते ६, एफ पी नं . ८ , 
सर्व्हे नं . ८०, चंदावरकर लेन, बोरीवली ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०९२ 
ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१ ) 
अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
“ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआर- उ / एचएसजी/ टीसी / १५४७० / २०१४ 
२०१५ / २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर - उत्तर विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सेज ग्रोव्ह को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., गार्डन ग्रोव्ह कॉम्प्लेक्स , कांती पार्क , चिकुवाडी, 
बोरीवली ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०९२ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


राजकुमार पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , आर - उत्तर विभाग , 

मुंबई . 


राजकुमार पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , आर - उत्तर विभाग, 

मुंबई . 


मुंबई , 


मुंबई, 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ . 


दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / ठाश / विभाजन / न्यु कॉसमॉस हिल्स हौ ./ ५२७२ / २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८ 
व नियम , १९६१ चे नियम १७ मधील तरतुदीनुसार मी , प्रताप पाटील, उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर, ठाणे न्यु कॉसमॉस हिल्स 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., पोखरण रोड नं . ०१, उपवन तलावासमोर , ठाणे (प.), तालुका जिल्हा ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
( टीएनएन ) / एचएसजी /( टीसी) / २२८८० / सन २०११, दिनांक २८ एप्रिल २०११ असा असन या संस्थेचे खालीलप्रमाणे २ संस्थांत विभाजन 
करून पुढे दिलेल्या विभाजनाबाबतच्या योजनेनुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 

___ न्यु कॉसमॉस हिल्स को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., या संस्थेच्या विभाजनाची योजना 


अ . क्र . 


संस्थेचे नाव 


इमारतीचे समावेश 


सभासद संख्या 


इमारत जमिनीचे 

क्षेत्रफळ 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ हिमगीरी निलगिरी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., 

पोखरण रोड नं . ०१, उपवन तलावासमोर, ठाणे ( प.), 
ता . जि . ठाणे. 


हिमगीरी व निलगिरी 

या विंग 


सभासदांनी धारण 
केलेल्या एकूण 
चटई क्षेत्राचे 
प्रमाणात . 
सभासदांनी धारण 
केलेल्या एकूण 
चटई क्षेत्राचे 
प्रमाणात . 


२ 


देवगिरी विंग 


देवगिरी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., 
पोखरण रोड नं . ०१, उपवन तलावासमोर, ठाणे ( प. ), 
ता . जि . ठाणे . 


१. संस्था नोंदणी. - वरीलप्रमाणे नवीन प्रस्तावित विभाजन केलेल्या संस्थांचा स्वतंत्रपणे नोंदणी प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त 
झाल्यानंतर या कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ अन्वये स्वतंत्र दोन संस्थांची नोंदणी करण्यात 
येईल व त्यांना स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक देण्यात येईल . 

२. सभासदत्व. - मुळ न्यु कॉसमॉस हिल्स को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि ., पोखरण रोड नं . १, उपवन तलावाजवळ, 
ठाणे ( प. ) ४०० ६०६ , या संस्थेचे ११७ भागधारक रहिवाशी , नवीन प्रस्तावित विभाजीत होणाऱ्या दोन संस्थांचे ८९ व २८ भागधारक 
वरीलप्रमाणे त्या त्या संस्थेचे सभासद झाल्याचे मानण्यात येईल . 

३. कार्यक्षेत्र . - उपरोक्त नव्याने नोंदणीकृत होणाऱ्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे त्या संस्थेची इमारत व प्लॉटच्या भागापुरते 
मर्यादित राहतील . 

४. संस्थेचे वर्गीकरण व उपविधी. - नवीन नोंदणीकृत होणाऱ्या (विभाजित झालेल्या ) संस्थेचे वर्गीकरण हे गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे राहील. सदर संस्थेसाठी आदर्श उपविधी मंजूर करून देण्यात येतील, त्याप्रमाणे 
सदर संस्थाचे व्यवस्थापन व कारभार हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ व संस्थेचे मंजूर उपविधीनुसार चालविले 
जाईल . 

५ . व्यवस्थापन . - संस्थेच्या विभाजनानंतर अस्तित्वात आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन हे त्या त्या संस्थेच्या पहिल्या 
सर्वसाधारण सभेत निवड केलेल्या हंगामी व्यवस्थापक समितीने कायदा, नियम व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार करावयाचे आहे. हंगामी 
समितीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कायदा , नियम व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक घेण्याची कार्यवाही 
करील व अशा निवडलेल्या व्यवस्थापक समितीमार्फत संस्थेचे व्यवस्थापक , कायदा , नियम व उपविधीतील तरतुदींनुसार करावयाचे आहे . 

६. कर्तव्य व अधिकार . - उपरोक्त विभाजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला स्वतंत्र नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आल्याने ती नोंदणीकृत 
संस्था म्हणून समजली जाईल . त्या संस्थांना मंजूर करून देण्यात येणाऱ्या आदर्श उपविधीनुसार सभासदांची कर्तव्य, अधिकार व जबाबदाऱ्या 
असतील. उपरोक्त विभाजीत सहकारी गृहनिर्माण संस्था या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व मंजूर उपविधीनुसार 
त्यांचे आर्थिक लेखे व नोंदवह्या व संबंधित कागदपत्रे आणि वेळोवेळी निबंधक अथवा संबंधित अधिकारी निर्देशित करील त्याप्रमाणे माहिती 
पुस्तके महाराष्ट्र शासनाच्या भाषेमध्ये ठेवावीत . 

७ . मालमत्ता व जबाबदारी . - मुळ न्यु कॉसमॉस हिल्स को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., पोखरण रोड नं . १, उपवन तलावाजवळ 
ठाणे ( प .) ४०० ६०६ , या संस्थेचा दिनांक ३१ मार्च २०१४ अखेरच्या ताळेबंदातील तपशिलाप्रमाणे मालमत्ता व जबाबदारी आधारभत धरून 
ज्या दराने रकमा जमा करण्यात आल्या आहेत त्या दराने विभाजीत संस्थेची मालमत्ता व जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल . त्या संदर्भात 
मूळ संस्थेचा दिनांक ३१ मार्च २०१४ अखेरचा ताळेबंद नफा- तोटा पत्रक वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून प्रमाणित करून घ्यावा व सदरच्या 


मालम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


दिनांक ३१ मार्च २०१४ चा ताळेबंद पत्रक आधारभूत धरून येणी व देणी यांची नवीन संस्थांमध्ये विभागणी करून त्याबाबतचा अहवाल 
व माहिती दोन महिन्यांचे आत या कार्यालयाकडे सादर करावी . 

८. सामाईक सुविधांची मालकी व व्यवस्थापन . - उपरोक्त नव्याने नोंदण्यात येणाऱ्या विभाजित संस्थेमध्ये ज्या सुविधा आहेत 
त्यांची खालीलप्रमाणे व्यवस्था करण्यात येईल . 

९. मोकळी जागा. - संस्थेच्या आवारात असलेली मोकळी जागा हिशोबात घेऊनच विभाजीत संस्थेमध्ये संस्थेच्या एकूण जागेची 
वाटणी शास्त्रीय पद्धतीने केली जावी . 

१० . प्रवेशद्वार . - सध्या संस्थेची दोन प्रवेशद्वारे वापरात आहेत. नवीन संस्था अस्तित्वात आल्यावर संस्थांना सोयीस्कर अशा 
पद्धतीने त्याचा सामाईक वापर करता येईल . 

११. क्लब हाऊस व जीम . - संस्थेच्या आवारात क्लब हाऊस व जीम आहे. ते सामाईक राहील. त्याचे व्यवस्थापनासाठीचा 
खर्च सभासदांचे प्रमाणात दोन्ही संस्थांमध्ये भागीदारी करार करून करण्यात येईल . 

१२ . बागबगीचा. - संस्थेच्या आवारात बागबगीच्या आहे. तो सामाईक राहील त्याचे व्यवस्थापनासाठीचा खर्च सभासदांचे प्रमाणात 
दोन्ही संस्थामध्ये भागीदारी करार करून करण्यात येईल . 

१३ . ड्रेनेज लाईन . - संस्थेच्या आवारातील ड्रेनेज लाईन आहे. ती सामाईक राहील त्यांचे व्यवस्थापनासाठीचा खर्च सभासदांचे 
प्रमाणात दोन्ही संस्थामध्ये भागीदारी करार करून करण्यात येईल . 

१४ . बागेतील विहीर . - संस्थेच्या आवारात बागेतील विहीर आहे. ती सामाईक राहील त्यांचे व्यवस्थापनासाठीचा खर्च सभासदांचे 
प्रमाणात दोन्ही संस्थामध्ये भागीदारी करार करून करण्यात येईल . 

१५ . साफसफाई व सुरक्षा व्यवस्था . - दोन्ही संस्थेच्या आवारातील साफसफाई व सुरक्षा व्यवस्था सामाईक राहील त्यांचे 
व्यवस्थापनसाठीचा खर्च सभासदांचे प्रमाणात दोन्ही संस्थामध्ये भागीदारी करार करून करण्यात येईल . 

१६. सामाईक जागेतील वीज . - दोन्ही संस्थेच्या आवारातील सामाईक जागेतील वीजेचा खर्च सामाईक राहील, त्यांचे 
व्यवस्थापनसाठीचा खर्च सभासदांचे प्रमाणात दोन्ही संस्थामध्ये भागीदारी करार करून करण्यात येईल . 

१७. कन्व्हेअन्स डीड . - संस्थांच्या हिश्श्याप्रमाणे नवीन कन्व्हेअन्स डीड कायदेशीर सल्लागाराकडून करून घ्यावीत . याची 
जबाबदारी संस्थेच्या त्या वेळेच्या व्यवस्थापनाकडे राहील . 

१८. कागदपत्रे व दस्तऐवज . - मूळ न्यु कॉसमॉस हिल्स को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., पोखरण रोड नं . १, उपवन तलावाजवळ 
ठाणे (प.), ४०० ६०६ चे सर्व हिशोबाची कागदपत्रे व दस्तऐवज विभाजनाचे तारखेपर्यंतची येणी, देणी नवीन संस्थामध्ये वर्ग झाल्यावर 
हिशोबाचे लेखापरिक्षण अद्ययावत करण्यात येईल व लेखापरिक्षण अहवाल विभाजीत संस्थेचे व्यवस्थापक समितीकडे हस्तांतरित करण्यात 
येतील. ज्या धारिका व कागदपत्रे विभाजीत संस्थेशी सामाईक असतील व आवश्यक असतील तर ती संस्थेने आपआपल्या स्तरावर 
स्वतंत्ररित्या ठेवावीत . उपविधीतील तरतुदीनुसार निवडून आलेल्या व्यवस्थापक समिती कागदपत्रे व दस्तऐवजांची मालकी स्वीकारेल . त्यानंतर 
भविष्यात नवीन संस्थांचे कागदपत्रे व दस्तऐवज तसेच हिशोबाची पुस्तके ठेवणे इ. हे संबंधित संस्थाच्या व्यवस्थापनाचे कर्तव्य असेल व 
ते जबाबदार राहतील . 

१९ . मालमत्ता व हस्तांतरण . - संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ व भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९०८ मध्ये नमूद केले 
असले तरीही मूळ संस्थेचे विभाजन करून नवीन संस्थांची नोंदणी केल्यामुळे संस्थेची मत्ता व दायित्वे नवीन संस्थांच्या नावे होण्याबाबत 
पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल व त्यासाठी मूळ संस्थेचे नवीन संस्थेच्या नावे हस्तांतरण पत्र करण्याची आवश्यकता नाही . 

२० . न्यायिक कार्यवाही . - मुळ संस्थेची दोन स्वतंत्र संस्थांमध्ये विभागणी केल्यामुळे विभागणी केलेल्या संस्थेचे कोणतेही हक्क 
किंवा बंधने यावर परिणाम होणार नाही. जी न्यायिक कार्यवाही चालू करण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक 
कार्यवाही सदोष ठरणार नाही. आणि तद्नंतर अशी न्यायिक कार्यवाही नव्याने संस्थेस व संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल . 

२१. वाद . - विभाजनाचे आदेशाची अंमलबजावणीसंबंधी काही वाद निर्माण झाल्यास त्यासंबंधी खालील सही करणार यांचेकडे 
निर्णयासाठी येईल व त्यासंबंधीचा या कार्यालयाचा निर्णय अंतिम राहील व तो सर्वांना बंधनकारक राहील . 

प्रस्तुत आदेश माझे सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजी देण्यात आला आहे . 


प्रताप पाटील, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे शहर , ठाणे . 


भाग एक ( को . वि .पु.) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक सनिप /विकास - २/ अवसायन / नों . रद्द / आकांक्षा/ सन २०१२. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलन २१ अन्यवे मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुदाम रोकडे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड आकांक्षा ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पत संस्था मर्या., काळंद्रे ( अवसायनात ) या संस्थेच्या 
प्रस्तावनेत नमूद कारणास्तव नोंदणी रद्द करीत आहे . तसेच संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / आरएसआर / ( सीआर ) /५३७ / 
१९९९ - २००० , दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९९ रद्द करण्यात येत आहे . 
___ हा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च 
२०१२ रोजी दिला असे . 

सुदाम रोकडे, 
पनवेल, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३१ मार्च २०१२. सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक ४१४ /मुंबई / उनि / एमएमआरडीए / नोंदणी / २०१२. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई निकेतन को - ऑपरेटीव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , बि .नं . १६ , रॉकलाईन , सीटीएस नं . २५२बी , 
२६१सी , ३१३ए आणि ३१४ एम ( पार्ट ), एमएमआरडीए कॉलनी, 
वाशीनाका , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. व तिचा नोंदणी क्रमांक एमयूएम / 
एमएमआरडीए / एचएसजी /टीसी / २६७/ २०१२ - २०१३, दिनांक १० मे 
२०१२ असा आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

ज्ञानेश्वर खाडे , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई, 

हानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
दिनांक १० मे २०१२ . 

मुंबई . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक १०५ / मुंबई / उनि / एमएमआरडीए / नोंदणी / २०१२. - उप 
निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , संगम संग्राम को - ऑपरेटीव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, बि .नं . अ-२९, न्यू आर . एन .ए. कॉलनी, 
आर . सी . मार्ग, वाशीनाका , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व तिचा नोंदणी 
क्रमांक एमयूएम / एमएमआरडीए / एचएसजी / टीसी / २७४ / २०१२ - २०१३, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१३ असा आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

ज्ञानेश्वर खाडे , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई, 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१३. 

मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक १४०१ /मुंबई / उनि / एमएमआरडीए / नोंदणी/ २०११ . - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अजिंठा टाऊन को - ऑपरेटीव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, बिल्डिंग नं . के . २, एम .एम . आर . डी. ए . 
कॉलनी, सी .टी . एस.नं . ५८६, ५८६ / १, ५८७ , ५८७/ १ आणि २ , 
५८८ , ५८८ / १, ५८९, ५८९ / १, ५९० , ५९१, ५९१/ १ ते १३ ऑफ 
व्हिलेज एल . बी . एस . रोड, कांजूर मार्ग , ( प.), मुंबई ४०० ०७८ 
ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा 
महा . २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व तिचा 
नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एमएमआरडीए / एचएसजी / ( टीसी) / २६४ / 
२०११- २०१२, दिनांक २० डिसेंबर २०११ असा आहे . व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

ज्ञानेश्वर खाडे , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

___ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
दिनांक २० डिसेंबर २०११. 

मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक ४८१/मुंबई/ उनि / एमएमआरडीए / नोंदणी / २०१२. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री गणेश प्रसाद को - ऑपरेटीव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, बि . नं . आर -१०, सी . टी . एस . नं . १७५ / ओ 
४ ( पार्ट ), पूनमनगर , पी . एम . जी . कॉलनी समोर , अंधेरी ( पूर्व ) 
मुंबई ४०० ०९३ ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . व तिचा नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एमएमआरडीए / एचएसजी / टीसी / 
२६९ / २०१२ - २०१३, दिनांक १९ जून २०१२ असा आहे . व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 

ज्ञानेश्वर खाडे , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई , 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
दिनांक १९ जून २०१२. 

मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक ५६२A/ मंबई / उनि / एमएमआरडीए / नोंदणी / २०१२ . - उप 
निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , विघ्नहर्ता को - ऑपरेटीव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , बि . नं . १ , कुकरेजा व्हिलेज , आणिक , 
सीटीएस नं . २६२ / अ -२ ते २६२/ अ- ३, वाशीनाका, चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७४ ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . व तिचा नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एमएमआरडीए / एचएसजी / 
टीसी / २७६/ २०१३- २०१४ , दिनांक १६ एप्रिल २०१३ असा आहे. व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

___ ज्ञानेश्वर खाडे, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई, 

_ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
दिनांक १६ एप्रिल २०१३ . 

मुंबई . 


मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग, जिल्हा रायगड 

यांजकडून 
वाचावे. -( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

चे कलम २१ मधील तरतूद . 
( २) या कार्यालयाचेकडील आदेश क्र .२०४४ / 

सनिअ/ अवसायन / अं . आदेश / कलम १०२ / 
सन १०, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१० . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अलिबाग , जिल्हा रायगड 

यांजकडून 
वाचावे. -(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 

चे कलम २१ मधील तरतूद . 
( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . २०४४ / 

सनिअ/ अवसायन / अं. आदेश / कलम १०२ / 
सन १०, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१० . 


( ३ ) अवसायक , सांबरकुंड मजूर सह. संस्था मर्या., 

( ३ ) अवसायक , गर्जना मजूर सह . संस्था मर्या., 
यांचेकडील, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०११ चे पत्र . 

यांचेकडील , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०११ चे पत्र . 
क्रमांक सनिअ/ अवसायन / नों .रद्द / सांबरकुंड मजूर / १८१९ / सन क्रमांक सनिअ/ अवसायन / नों .रद्द / गर्जना मजूर/ १८२४ / सन २०११. 
२०११. - ज्याअर्थी, सांबरकुंड मजूर सह . संस्था मर्या., महान, ता . ___ - ज्याअर्थी, गर्जना मजूर सह. संस्था मर्या., ता . अलिबाग, जि . रायगड 
अलिबाग , जि . रायगड ( अवसायनात ) नोंदणी क्रमांक आरजीडी / ( अवसायनात ) नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ एबीजी /पीआरडी / ( एल) / 
एबीजी /पीआरडी / ( एल ) / ३१२ / ९६ , दिनांक २१ मे १९९६ ही संस्था ३०२/ ८४ , दिनांक ७ जुलै १९८४ ही संस्था सहायक निबंधक , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अलिबाग तालुका या सहकारी संस्था, अलिबाग तालुका या कार्यालयाकडील संदर्भ क्र . 
कार्यालयाकडील संदर्भ क्र . ( २) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( २ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये अवसायनात घेण्यात १०२ अन्वये अवसायनात घेण्यात आलेली होती . 
आलेली होती. 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेच्या अवसायक यांनी अंतिम सभा घेऊन 
__ आणि ज्याअर्थी, संस्थेचे अवसायक यांनी अंतिम सभा घेऊन आपला अहवाल सादर केला आहे आणि अधिनियमाचे कलम १०९ 
आपला अहवाल सादर केला आहे आणि अधिनियमाचे कलम १०९ परत्वे कामकाज संपुष्टात आलेले आहे . 
परत्वे कामकाज संपुष्टात आलेले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेचे अवसायकाने संदर्भ क्र . ( ३ ) अन्वये 
आणि ज्याअर्थी, संस्थेचे अवसायकाने संदर्भ क्र . ( ३ ) अन्वये सादर केलेला अंतिम अहवाल पाहाता संस्थेची नोंदणी रद्द करणे 
सादर केलेला अंतिम अहवाल पाहाता संस्थेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक आहे असे नमूद केले आहे . 
आवश्यक आहे असे नमूद केले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
__ त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ चे अधिकारापरत्वे मी , श्रीकांत पाटील , सहायक निबंधक , 
२१ चे अधिकारापरत्वे मी , श्रीकांत पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अलिबाग , जि . रायगड खालील आदेश देत आहे . 
सहकारी संस्था , अलिबाग , जि . रायगड खालील आदेश देत आहे. 

आदेश 
आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६०चे कलम २१ आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०चे कलम २१ आणि कलम १०९(२ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , श्रीकांत पाटील , 
कलम १०९ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , श्रीकांत पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अलिबाग , जि . रायगड गर्जना 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अलिबाग , जि . रायगड सांबरकुंड मजूर सह . संस्था मर्या., अलिबाग, ता . अलिबाग, जि . रायगड नोंदणी 
मजूर सह . संस्था मर्या., महान, ता . अलिबाग , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / एबीजी/पीआरडी/ ( एल) / ३०२ / ८४ , दिनांक ७ जुलै 
क्र . आरजीडी/ एबीजी/पीआरडी /( एल )/ ३१२/ ९६, दिनांक २१ मे १९८४ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
१९९६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 
हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


श्रीकांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अलिबाग , 

जि . रायगड . 


श्रीकांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अलिबाग , 

जि . रायगड. 


अलिबाग, 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०११ . 


अलिबाग , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०११. . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२- १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अलिबाग, जिल्हा रायगड 

यांजकडून 
वाचावे . -(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 

चे कलम २१ मधील तरतूद . 
( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . २०४४ / 
सनिअ/ अवसायन / अं. आदेश / कलम १०२ / 

सन १० , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१० . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अलिबाग , जिल्हा रायगड 

यांजकडून 
वाचावे. -(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

चे कलम २१ मधील तरतूद . 
( २) या कार्यालयाचेकडील आदेश क्र . सनिअ/ वशी- २ / 

अं. आदेश / सन ९६, दिनांक २२ मार्च १९९६ . 
( ३ ) अवसायक , श्रीसिद्धीविनायक सहकारी गृहतारण 

संस्था मर्या., यांचेकडील , 

दिनांक ९ मार्च २०११ चे पत्र . 
क्रमांक सनिअ/ अवसायन / नों.रद्द / श्रीसिद्धीविनायक गृतासं / १८८६ / 
सन २०११. - ज्याअर्थी, श्रीसिद्धीविनायक सहकारी गृहतारण संस्था 
मर्या., ता . अलिबाग, जि . रायगड ( अवसायनात ) नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / एबीजी / एचएसजी / टीसी / ९२. दिनांक ३० ऑक्टोबर १९९२ 
ही संस्था सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अलिबाग तालुका या 
कार्यालयाकडील संदर्भ क्र . ( २ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये अवसायनात घेण्यात 
आलेली होती. 
__ आणि ज्याअर्थी, संस्थेच्या अवसायक यांनी अंतिम सभा घेऊन 
आपला अहवाल सादर केला आहे आणि अधिनियमाचे कलम १०९ 
परत्वे कामकाज संपुष्टात आलेले आहे . 
__ आणि ज्याअर्थी, संस्थेचे अवसायकाने संदर्भ क्र . ( ३ ) अन्वये 
सादर केलेला अंतिम अहवाल पाहता संस्थेची नोंदणी रद्द करणे 
आवश्यक आहे असे नमूद केले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१ चे अधिकारापरत्वे मी , श्रीकांत पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अलिबाग, जि . रायगड खालील आदेश देत आहे . 

आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६०चे कलम २१ आणि 
कलम १०९ ( २) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , श्रीकांत पाटील , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग, जि . रायगड श्रीसिद्धिविनायक 
सहकारी गृहतारण संस्था मर्या. ता . अलिबाग , जि . रायगड नोंदणी 
क्र . आरजीडी / एबीजी / एचएसजी / टीसी / ९२, दिनांक ३० ऑक्टोबर 
१९९२ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( ३ ) अवसायक , आशिर्वाद मजूर सह. संस्था मर्या., 

यांचेकडील, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०११ चे पत्र. 
क्रमांक सनिअ / अवसायन / नों .रद्द / आशिर्वाद मजूर /१८३० / सन 
२०११ . - ज्याअर्थी, आशिर्वाद मजूर सह. संस्था मर्या., कातळपाडा, ता . 
अलिबाग, जि . रायगड ( अवसायनात ) नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
एबीजी /पीआरडी / ( एल ) / ३१८ / २००१. दिनांक ७ मार्च २००१ ही 
संस्था सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अलिबाग तालुका या 
कार्यालयाकडील संदर्भ क्र . ( २ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ अन्वये अवसायनात घेण्यात 
आलेली होती . 
__ आणि ज्याअर्थी, संस्थेचे अवसायक यांनी अंतिम सभा घेऊन 
आपला अहवाल सादर केला आहे आणि अधिनियमाचे कलम १०९ 
परत्वे कामकाज संपुष्टात आलेले आहे . 
___ आणि ज्याअर्थी, संस्थेच्या अवसायकाने संदर्भ क्र . (३ ) अन्वये 
सादर केलेला अंतिम अहवाल पाहता संस्थेची नोंदणी रद्द करणे 
आवश्यक आहे असे नमूद केले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१ चे अधिकारपरत्वे मी , श्रीकांत पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अलिबाग, जि . रायगड खालील आदेश देत आहे . 

आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६०चे कलम २१ आणि 
कलम १०९ ( २) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , श्रीकांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अलिबाग, जि . रायगड आशिर्वाद 
मजूर सह . संस्था मर्या., कातळपाडा, ता . अलिबाग, जि . रायगड 
नोंदणी क्र . आरजीडी/ एबीजी /पीआरडी/ ( एल ) / ३१८ / २००१, दिनांक 
७ मार्च २००१ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


श्रीकांत पाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अलिबाग , 

जि . रायगड . 


श्रीकांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अलिबाग, 

जि . रायगड. 


अलिबाग , 
दिनांक २१ मार्च २०११. 


अलिबाग , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०११ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२- १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ १५ 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (३), मुंबई यांजकडून जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था ( ३ ), मुंबई यांजकडून 
वाचले .- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० वाचले. -( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
___ चे कलम १०२ व १०३ मधील तरतुदी . 

चे कलम १०२ व १०३ मधील तरतुदी . 
( २ ) या कार्यालयाकडील जा. क्र . मुंबई /जिउनि . ३ / 

( २) या कार्यालयाकडील जा . क्र . मुंबई / जिउनि . ३ / 
ना .बँका/ चेतना / कलम १०३ /९४, 

बी .१/ वेस्टर्न बँक / अ . आदेश / ३०९१/ ०२ , 
दिनांक ६ डिसेंबर १९९४ रोजीचे आदेश . 

दिनांक ६ ऑगस्ट २००२ रोजीचे आदेश . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील जा .क्र . मुंबई/जिउनि . ३ / 

( ३ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . मुंबई / जिउनि . ३/ 
ना .बँका / चेतना / कलम १०३ /९५ , 

बी .१/ वेस्टर्न बँक / अ. आदेश / ५६३५ /०२ , 
दिनांक १६ जानेवारी १९९५ रोजीचे आदेश . 

दिनांक २६ नोव्हेंबर २००२ रोजीचे आदेश . 
( ४ ) या कार्यालयाकडील जा .क्र . मुंबई/जिउनि . ३ / 

( ४ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . मुंबई /जिउनि . ३ / 
चे.बँका/ अवसायक / बदली /५७० / ०१ , 

बी .१ / वेस्टर्न बँक / बदली / आदेश / अव / ४५८० / 
दिनांक २२ जून २००१ रोजीचे आदेश . 

०५, दिनांक १० जानेवारी २००५ रोजीचे 
( ५ ) या कार्यालयाकडील जा .क्र . मुंबई /जिउनि. ३ / 

आदेश . 
चे.बँक / अवसायक / बदली / ०२ , 
दिनांक १९ जुलै २००२ रोजीचे आदेश . 

( ५ ) या कार्यालयाकडील जा .क्र . मुंबई / जिउनि . ३ / 
( ६ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . मुंबई/ जिउनि . ३ / 

बी.१ / वेस्टर्न बँक/ बदली / आदेश / अव / ४३० / ०५ , 
चेतना /बँक / अवसायक बदली / २००२ / ०६ , 

दिनांक १७ मे २००५ रोजीचे आदेश. . 
दिनांक १३ जून २००६ रोजीचे आदेश . 

( ६ ) या कार्यालयाकडील जा. क्र . मुंबई /जिउनि . ३ / 
( ७ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . मुंबई / जिउनि . ३/ 

बी .१/ वेस्टर्न बँक/ बदली आदेश / अव / २८९४ / 
चेतना बँक / अवसायक बदली/ २५७९ / ०७ , 

०७, दिनांक ३१ जुलै २००७ रोजीचे आदेश . 
दिनांक २० जून २००७ रोजीचे आदेश . 

आदेश 
( ८ ) अवसायक , चेतना को - ऑप.बँक यांचेकडील 

क्रमांक मुंबई /जिऊनि-३ / बी -१/ अवसायन / वेस्टर्न बँक / ११ / 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०११ रोजीचे पत्र. 

४७०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
आदेश 

१०३( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , शशिकांत 
क्रमांक मुंबई /जिऊनि -३/ बी -१/ चेतना बँक / अवसायक / बदली / ११ / घोरपडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था ( ३), मुंबई वेस्टर्न को 
६७१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ऑप. बँक ( अवसायनात ). अंधेरी ( पूर्व), मुंबई या बँकेचे अवसायक 
१०३( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, शशिकांत म्हणून श्री . सुभाष पाटील तत्कालिन उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
घोरपडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था ( ३ ), मंबई चेतना को 

के - पूर्व विभाग , मुंबई यांची या कार्यालयाकडील संदर्भ क्र . ( ६ ) च्या 
ऑप . बँक ( अवसायनात ), गोविंद टॉवर , राम मंदिर रोड, खेरवाडी 

आदेशाअन्वये नियुक्ती केलेली होती . सदर आदेशामध्ये अंशतः 
ब्रांद्रा ( पू.), मुंबई ४०० ०५१. या बँकेचे अवसायक म्हणून श्री . 

बदल करण्यात येत असून श्री . सुभाष पाटील, तत्कालिन सहायक 
एम . बी . सांगळे , तत्कालिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच 

निबंधक , सहकारी संस्था, के - पूर्व विभाग , मुंबई यांचेऐवजी श्री . महेंद्र 
पूर्व विभाग, मुंबई यांची या कार्यालयाकडील संदर्भ क्र . ७ च्या 

म्हस्के , उपनिबंधक, सहकारी संस्था, के-पूर्व विभाग , मुंबई यांची 
आदेशाअन्वये नियुक्ती केलेली होती . सदर आदेशामध्ये अंशतः 

नियुक्ती करीत आहे . 
बदल करण्यात येत असून श्री . एम . बी . सांगळे , तत्कालिन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , एच-पूर्व विभाग, मुंबई यांचेऐवजी डॉ . श्री . हा आदेश आज दिनांक ८ फेब्रुवारी २०११ रोजी माझी सही व 

आर . एस . धोंडकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच- पूर्व शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 
विभाग, मुंबई यांची नियुक्ती करीत आहे . 
हा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०११ रोजी माझी सही व 

शशिकांत घारेपडे, 
शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 

जिल्हा उपनिबंधक , 
शशिकांत घारेपडे, 

सहकारी संस्था ( ३ ), 
जिल्हा उपनिबंधक , 

मुंबई. 
सहकारी संस्था ( ३ ), 


मुंबई . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ -२७, शके १९३६ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 

यांजकडून 
वाचले . - (१) या कार्यालयाचा आदेश क्र . सनिदे/ 

विकास - १/ जनतापत / अवसायन / सन २००६ , 

दिनांक २१ जून २००६ चा मध्यंतरीय आदेश . 
( २) आदेश क्र . सनिदे/विकास-१ / जनतापत / अवसायन / 

सन २००७, दिनांक ११ मार्च २००७ चा 

अंतिम आदेश . 
( ३) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

कोकण विभाग , नवी मुंबई यांचेकडील आदेश 
क्रमांक विसनि / कोकण / आस्था-१ / वर्ग- ३/ ब.नि ./ 
१० / सन २०१०, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० 

चा आदेश . 
( ४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०३ . 

आदेश 
क्रमांक सनिसं /विकास - १ / अवसायन / अव - बदल- आदेश / 
जनतानापतसं / सन २०११. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०३( ४ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चा नियम क्र . ८९ चे प्रदानित अधिकारानुसार मी , श्री . बी . के . 
परब , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, संगमेश्वर ( देवरुख) , 
तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी असा आदेश देत आहे की , 
उपरोक्त वाचले क्र . (१ ) व (२ ) अन्वये अवसायक पदी नियुक्ती 
केले नुसार जनता ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्था मर्यादित , 
कुरबूंडा, तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी या अवसायनातील 
संस्थेवर नियुक्त अवसायक सहायक सहकारी अधिकारी, देवरुख 
यांची उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ( ३) चे आदेशाने पदोन्नतीने बदली 
झाल्याने व त्यांना कार्यालयाकडून त्यांचे नविन नियुक्तीचे ठिकाणी 
हजर होणेसाठी , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर कार्यमुक्त झाल्याने व सदर पद रिक्त झाले कारणाने 
त्यांचेऐवजी सहकारी अधिकारी, श्रेणी- २, देवरुख यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी पूर्वीचे अवसायक यांचेकडून 
रितसर अवसायन संस्थेचा ताबा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजी 
घेतलेला असून त्यांनी प्राप्त अधिकारानुसार संस्था समापनाचे 
कामकाज विहित मुदतीत पूर्ण करावयाचे आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज दिनांक २४ फेब्रुवारी 
२०११ रोजी दिला आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी -विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक मुंबई/ उनि / डी विभाग / का . क . २१ / २२८७/ सन २०११. 
ज्याअर्थी, अभिलाषा को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., ई-२, बेसमेंट 
भारत नगर, मौलाना शौकत अली रोड, पॅन्ट रोड, मुंबई ४०० ००७ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० अन्वये 
नोंदलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यू डी / 
आरएसआर/ सीआर / १६६५, दिनांक १२ फेब्रुवारी १९९९ असा 
आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, या कार्यालयाचे वाचावे क्रमांक ३ नुसार अंतिम 
आदेशापर्यंत संस्थेचे पदाधिकारी / सभासद यांचेकडून काही पत्रव्यवहार 
न झाल्यामुळे व संस्थेची येणी / देणी संदर्भात काहीही माहिती प्राप्त 
न झाल्यामुळे व संस्थेची कोणत्याही प्रकारची येणी / देणी नसल्यामुळे 
संस्थेचे व्यवहार ठप्प आहे म्हणून व्यवहार गुंडाळण्यासाठी ऋणपरिशोधकाने 
शिफारस केलेली आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, वरील बाबींचा विचार करता संस्थेचे कोणतेही येणी / 
देणी नसल्यामुळे व कोणाकडूनही आजपावेतो लेखी निवेदन / आक्षेप , 
हरकती प्राप्त न झाल्यामुळे व संस्था नोंदणीच्या मूळ उद्देशाप्रमाणे 
कार्यरत नसल्याची माझी खात्री झाल्यामुळे संस्थेची नोंदणी रद्द 
करणेसाठी खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहे. 

आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये मी, राजकुमार पाटील , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग, मुंबई, अभिलाषा को - ऑप . 
क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
सदर आदेशाच्या तारखेपासून उपरोक्त संस्था अस्तित्वात नसल्याचे 
गृहीत धरण्यात यावे. 

हा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०११ रोजी माझ्या सही व 
या कार्यालयाच्या मुद्रेसह निर्गमित करीत आहे. 


बी . के . परब , 

सहायक निबंधक , 
देवरुख , 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ), 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ . तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी . 


राजकुमार पाटील , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , डी विभाग , 

मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ -१८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ १७ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . सावंतवाडी यांजकडून उप निबंधक, सहकारी संस्था, टी विभाग, मुंबई यांजकडून 
____ आदेश 

आदेश 
क्रमांक सनिसा / क / नोंदणी / श्री गणेश प्लाझा / २०१० - २०११ . - या क्रमांक मुंबई / टी - वि ./ बी - ५ / परमात्मा / ५१३/ २०१२. - महाराष्ट्र 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , क्रमांक एस्. डी . जी . / 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान 
एस्. डी . आय ./ एच्.एस्. जी /( टी . सी.) / ३३९ / २०१०- २०११/ सन २०११, 

करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी श्री . राजकुमार पाटील, उप 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११ श्री गणेश प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या., संजीवनी हॉस्पिटलजवळ, सालईवाडा, सावंतवाडी , 

निबंधक, सहकारी संस्था, टी -विभाग , मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८० 
ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

या आदेशान्वये परमात्मा को . ऑप .क्रेडिट सोसायटी लि ., रुम नं - २ , 
अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) इंदिरा सहकार नगर , मुलं 

5 ( प.), मुंबई ४०० ०८० या संस्थेची नोंदणी 
अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 

रद्द करीत आहे . 
__ उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च, २०१२ रोजी माझे सही 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 

व या कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिला असे . 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवीकरण “ भाडेकरु 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 

राजकुमार पाटील , 

उप निबंधक , 
कृ . रा . धुळप, 

सहकारी संस्था, टी विभाग, मुंबई . 
सावंतवाडी , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११. सहकारी संस्था, सावंतवाडी. उप निबंधक, सहकारी संस्था, टी विभाग, मुंबई यांजकडून 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, टी विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई/ उपनि / टी-वि ./ २०४२ / २०१२. याद्वारे प्रमाणित करतात क्रमांक मुंबई / टी -वि ./ बी -५ / एम/ ५१६/ २०१२. - महाराष्ट्र सहकारी 
की , निलम नगर बिल्डिंग नं . ११ए ते ११जे को - ऑप हौसिंग सोसायटी 

संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
असोसिएशन लि ., प्लॉट नं . डी , सी . टी . एस . नं . ४३, ४४ , ४५ / ए , 

आलेल्या अधिकारापरत्वे मी श्री . राजकुमार पाटील , उप निबंधक , 
निलम नगर फेज- २, मुलूंड ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८१. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील (१९६१ चा महा. 

सहकारी संस्था, टी -विभाग , मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८० या आदेशान्वये 
अधि . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये एमयुएम / डब्ल्यूटी / जीईएन / ११०१३ / एम को. ऑप.क्रेडिट सोसायटी लि ., ६२ / २, गुरुगोविंद सिंग मार्ग, मुलुंड 
२०१२- २०१३, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी नोंदविण्यात आलेली कॉलनी, मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८० या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . 

आहे . 
उपरोक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०१२ रोजी माझे सही 
संस्थांचेनियम, १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

__ व या कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिला असे . 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे आहे . 

राजकुमार पाटील , 
राजकुमार पाटील , 

उप निबंधक , 
मुलुंड , उप निबंधक , 

सहकारी संस्था, टी विभाग, मुंबई . 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१२ . सहकारी संस्था, टी विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , टी विभाग, मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , टी विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई / टी -वि ./ बी - ५ / श्रीकृष्ण / ५१५ / २०१२. - महाराष्ट्र 

क्रमांक मुंबई / टी -वि ./ बी -५ / तृषार / ५१४ / २०१२. - महाराष्ट्र सहकारी 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
करण्यात आलेल्या अधिकारापरत्वे मी , श्री . राजकुमार पाटील , उप आलेल्या अधिकारापरत्वे मी श्री . राजकुमार पाटील, उप निबंधक , 
निबंधक , सहकारी संसथा, टी-विभाग, मुलूंड (प.), मुंबई ४०० ०८० . सहकारी संस्था, टी-विभाग , मुलूंड (प.), मुंबई ४०० ०८० या आदेशान्वये 
या आदेशान्वये श्रीकृष्ण को . ऑप.क्रेडिट सोसायटी लि ., संजय नगर , 

तृषार को . ऑप .क्रेडिट सोसायटी लि .,८, महादेव निवास , मुलुंड (प.) , 
सोनापुर, मुलूंड (प.), मुंबई ४०० ०८० या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 

मुंबई ४०० ०८० या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
आहे . 
___ सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च २०१२ रोजी माझे सही 

सदरचा आदेश मी आज दिनांक ३१ मार्च, २०१२ रोजी माझे सही 
व या कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिला असे. 

व या कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिला असे . 


आदेश 


राजकुमार पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, टी विभाग, मुंबई . 


राजकुमार पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, टी विभाग, मुंबई . 


भाग एक ( को. वि .पु.) - ३ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२- १८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९३६ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, के / प. विभाग, मुंबई यांजकडून उप निबंधक, सहकारी संस्था, के / प. विभाग , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - के - डब्ल्यु / जीएनएल / ओ / २२१४ / २०१० ___ क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु-के - डब्ल्यु/ जीएनएल / ओ/ २१५१/ २०१० 
२०११/ सन २०११ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , २०११ / सन २०११ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के / पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
नियो. सोनिया सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , डी / ६०३, ६ वा मजला, नियो. सोहम बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, प्लॉट नं. ११४, ओ 
शितलादेवी को - ऑप. हौ सोसा, लि ., डी . एन . नगर , अंधेरी (प.) , विंग, साईश्रीजी सोसायटी, प्लॉट नं . २, मॉडेल टाऊन , सात बंगला , 
मुंबई ४०० ०५३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , अंधेरी ( प.), मुंबई ४०० ०५३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१९६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम, १९६१ चे अधिनियम , १९६० चे कलम ९( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या नियम , १९६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
कलम १२ (१ ) आणि नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ इतर अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
राजेंद्र वीर , 

राजेंद्र वीर, 
मुंबई , 

उप निबंधक , मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक ३१ मार्च २०११ . सहकारी संस्था , के / प. विभाग , मुंबई. दिनांक १० फेब्रुवारी २०११. सहकारी संस्था , के / प. विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / प. विभाग, मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , के/ प. विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - के - डब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १४९६४/ क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- के - डब्ल्यु / जीएनएल / ओ/ २१५२ / २०१० 
२०१०- २०११ / सन २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पश्चिम २०११ / सन २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 
विभाग, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
प्रमाणपत्र नियो. वत्सला को - ऑप . हौ . सोसा. लि ., सीटीएस नं. ११८ नियो. सिया बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , २०५, निलम 
आणि ११८ / १- २, व्हिलेज अंधेरी , दाऊद बाग रोड, अंधेरी (प .), मॉडेल टाऊन, सात बंगला, अंधेरी ( प.), मुंबई ४०० ०५३, ही संस्था 
मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र 
१९६० चे कलम ९( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ चे सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात 
नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि नियम , 
कलम १२(१ ) आणि नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर असे असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
राजेंद्र वीर, 

राजेंद्र वीर , 
मुंबई , 

उप निबंधक , मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक २८ मार्च २०११. सहकारी संस्था, के / प. विभाग, मुंबई. दिनांक १० फेब्रुवारी २०११ . सहकारी संस्था, के / प. विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / प . विभाग, मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / प. विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयएम / डब्ल्य - के - डब्ल्य / जीएनएल / ओ / २२१३ / २०१० क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- के -डब्ल्यु / जीएनएल / ओ / २१५३ /२०१० 
२०११ / सन २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , २०११ / सन २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के / पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र मुंबई यांचे कडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
नियो. सहारा बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, एस. एच . कॉन्ट्रक्ट नियो. शीतल बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , रूम नं . १६५ , 
चाळ , गायदेवी डोंगरी , अंधेरी ( प.), मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था प्रेमनगर. इर्ला , एस . व्ही . रोड , विलेपार्ले (प.), मुंबई ४०० ०५६, ही 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ ( १ ) व 
सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि नियम , आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि नियम , 
१९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " १९६१ चेनियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असे असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . __ असे असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
राजेंद्र वीर, 

राजेंद्र वीर, 
मुंबई , 

उप निबंधक , मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक ३१ मार्च २०११ . सहकारी संस्था, के / प. विभाग, मुंबई . दिनांक १० फेब्रुवारी २०११. सहकारी संस्था, के / प. विभाग , मंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएस / जीएनएल / ( ओ) /१०३७९/ १२३/ २०१० 
२०११/ सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस-विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शरद इंडिस्ट्रियल इस्टेट एफ बिल्डिंग 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . २०३ व २३१, १ ते १० , 
सर्व्हे नं . १४०, ऑफ व्हिलेज , भांडूप , लेक रोड , भांडूप ( प.) , 
मुंबई ४०० ०७८ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोदविण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे . 

डॉ . स्मिता गायकवाड , 
नवी मुंबई, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०११ . सहकारी संस्था, एस-विभाग, मुंबई ... 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, के/ प. विभाग , मुंबई यांजकडून 
__ क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- के- डब्ल्यू /एचएसजी/टीसी /१४८९८ / २०१० 
२०११/ सन २०११. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, के - पश्चिम विभाग , 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
नियो. पुजा इनक्लेव्ह को - ऑप . हौ . सोसा. लि ., सीटीएस नं . १५३४ , 
१५६९, १५७० आणि १५७१, सेंट ब्राज रोड, ऑफ एस. व्ही . रोड , 
विलेपार्ले ( प.), मुंबई ४०० ०५६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० चे कलम ९( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम , १९६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि नियम , १९६१ चे नियम १०(१ ) 
अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

राजेंद्र वीर, 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक १४ जानेवारी २०११ . सहकारी संस्था, के / प विभाग , मुंबई... 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, डहाणू जिल्हा ठाणे 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / डीएचयू / एचएसजी /(टीसी) / २२३४१ /१११०० / 
२०१० - २०११/ सन २०१० . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू , 
जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित करतात की , रॉयलपॅलेस को - ऑपरेटीव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., डहाणू, ता. डहाणू, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम 
१२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ मधील 
नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे. 

व्ही . के . संखे, 

सहायक निबंधक, 
डहाणू, 

सहकारी संस्था , डहाणू . 
दिनांक ५ जानेवारी २०११ . 

जि . ठाणे. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, अ-विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- ओ / जीएनएल / ( ओ) /१५३६/ ८२५२ / 
२०१० . - उप निबंधक, सहकारी संस्था, अ-विभाग मुंबई याद्वारे अधिसूचना 
करीत आहे की , आदी शक्ती महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
ओ-१७६, महात्मा फुले नगर, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट , 
मुंबई ४०० ०२० , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , नियम , 
१९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असे असून उप वर्गीकरण “ सेवा संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

सुभाष पाटील, 

उप निबंधक , 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१० . सहकारी संस्था, अ-विभाग , मुंबई. 


मुंबई, 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू, जिल्हा ठाणे 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / डीएचयू / एचएसजी/( टीसी)/ २२३४२/ २०१०- २०११ / 
सन २०१०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू , 
जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित करतात की , हरे कृष्ण अपार्टमेंट को 

ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., गट नं . १५८ / ब पैकी मसोली 
डहाणू रोड, ता . डहाणू, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली असन सदर अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " आहे . 

व्ही . के . संखे, 

सहायक निबंधक , 
डहाणू, 

सहकारी संस्था , डहाणू . 
दिनांक ६ जानेवारी २०११. 

जि . ठाणे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ई-विभाग , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू -ई / एचएसजी/ टीसी / ९०४४ / २०११ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ई-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , अमिना हाईट्स को - ऑप . हौसिंग सोसायटी, लि ., 
प्लॉट नं . १३७, सी . एस . नं . ६ / १८७६, भायखळा विभाग, डॉ . आनंदराव 
नायर रोड, आग्रीपाडा, मुंबई ४०० ०११, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) याच्या कलम ९(१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०( १ ) 
अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


मुंबई , 
दिनांक ७ जानेवारी २०११. 


आर . एस . लोखंडे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ई-विभाग , मुंबई . 


भाग एक ( को. वि.पु.) - ४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२- १८, २०१५ / फाल्गुन २१- २७, शके १९३६ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड 

यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / युआरएन / जीएनएल / ( ओ) / ६९७ / ७५३ / 
२०१० - २०११ / सन २०११ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण , 
जि . रायगड याद्वारे सूचित करीत आहे की , अजय माऊली सुशिक्षित 
बेरोजगारांची सेवा सहकारी संस्था मर्या., उरण , ता . उरण , जि . रायगड 
ही संस्था , नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / जीएनएल / ( ओ)/ ७५३ / 
सन २०११, दिनांक २४ जानेवारी २०११ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . अधि . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ नियम १०( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर ” 
सहकारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, संगमेश्वर ( देवरुख ) 

यांजकडून 
क्रमांक आरटीजी/ एसजीआर / जीएनएल / ओ/ ६४८ / २०१०- ११/ सन 
२०११ . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री सदगुरु सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , देवरुख, मु.पो . देवरुख, १०४, ओमकार अपार्टमेंट, मधलीआळी, 
तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 
___ उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " असे 
आहे . 

बी . के . परब , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख) . 


उरण , 
दिनांक २४ जानेवारी २०११. 


एस . के . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उरण, जि . रायगड यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी / युआरएन / जीएनएल /( सी )/ ८०२ / ७५४ / 
२०१०- २०११/ सन २०११. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उरण , 
जि . रायगड याद्वारे सूचित करीत आहे की , गिरोबादेव टेम्पो वाहतूक 
सहकारी संस्था मर्या., खोपटे ( बांधपाडा), ता . उरण, जि . रायगड ही 
संस्था, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / युआरएन / जीएनएल /( सी )/ ७५४ / 
सन २०११ , दिनांक ८ मार्च २०११ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा. अधि . २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ व्यापार विषयक ” सहकारी संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

एस. के . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ८ मार्च २०११. सहकारी संस्था, उरण, जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 
__ क्रमांक आरटीजी / जीओचआर / आरएसआर/ सीआर/ ११८१/ अफ / 
२०१० -११/ सन २०११ / १४३. - या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करणेत 
येते की , आदर्श मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., पडवे, ता . गुहागर, 
जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( सन १९६१ चा महा. अधि . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविणेत 
आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या 
साधन संस्था ” असे आहे . 

एस . एच . कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३ मार्च २०११. 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रत्नागिरी . 


उरण. 


ना 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उरण , जि . रायगड यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / एचएसजी /(टीसी) / २१४४ / ८१२ / 
२०१०- २०११ / सन २०११ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण , 
जि . रायगड याद्वारे सूचित करीत आहे की , गोकुळ को - ऑपरेटीव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., (सिटी सर्व्हे नं . ८७१, ८७२ , ८७३) वाणी 
आळी, उरण, ता . उरण, जि . रायगड ही संस्था, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
युआरएन / एचएसजी /(टीसी) / २१४४ / २०१० - २०११/ सन २०११, दिनांक 
८ मार्च २०११ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा. अधि . २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९६१ नियम १०( १) अन्वये वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था " 
असे करण्यात आले आहे. 

एस . के . ठाकूर , 
उरण, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ८ मार्च २०११ . सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / अजीआर ( ओ )/ आर असआर 
( सीआर )/१३६८ / अफ / २०१०- ११ / सन २०११ . - या अधिसूचनेद्वारे 
अधिसूचित करणेत येते की , काळबादेवी पंचक्रोशी मत्स्य व्यावसाईक 
सहकारी संस्था मर्या., आरे , ता . जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महा. अधि . २४ ) 
चे कलम ९( १) अन्वये नोदविणेत आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या 
साधन संस्था " असे आहे . 

एस . एच. कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०११ . सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


२१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी) / एचएसजी/ टीसी / १९४८ / ३६७३ / 
२०१०- २०११ / २०१०. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , ओंकार रेसीडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, आठवडा बाजार , रत्नागिरी, तालुका 
जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम , १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 
संस्था " आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१०. 


एस . एच. कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, टी -विभाग, मुलुंड, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युटी/ जीईएन / १०२९४ / ५७ / २०१० 
२०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी -विभाग, मलंड, मंबई या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , एकता सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
रुम. नं . ६७५, लोकआंगण बिल्डींगच्या मागे , राहुल नगर , मुलुंड 
कॉलनी, मुलुंड ( प.), मुंबई ४०० ०८२ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महा. अधि . २४ ) कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे, कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
नियम , १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे आहे. 

सुरेंद्र म . तांबे , 
मुलुंड , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १० जानेवारी २०१० . 

टी -विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी- विभाग , मुलुंड, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यु टी / जीईएन / १०२९५ / ६१ / २०१० 
२०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी -विभाग, मुलुंड, मुंबई या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , श्री साई बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , शॉप. नं . २, प्रेम अपार्टमेंट , साने गुरुजी मार्ग , 
मुलुंड ( पू.), मुंबई ४०० ०८१ ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महा. अधि . २४ ) कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे, कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
नियम , १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वगीकरण “ इतर संस्था " 
असे आहे . 

सुरेंद्र म. तांबे , 
मुलुंड, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक १० जानेवारी २०१० . 

टी -विभाग , मुंबई. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी/ टीसी / १९४९/ १५४ / 
२०१०- २०११/ सन २०११. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , तेजल अपार्टमेंट 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शिवाजीनगर रत्नागिरी , तालुका 
जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण । 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 
संस्था ” आहे . 


एस . एच . कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ११ जानेवारी २०११. सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी ) /एचएसजी / टीसी / १९४७ / ३६७४ / 
२०१०- २०११ / २०१० . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , घरकुल रायझिंग 
को - ऑप. हौसिंग सोसा. मर्यादित , सौभाग्य नगर साळवी स्टॉप, नाचणे 
रोड, रत्नागिरी, तालुका जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 
संस्था " आहे . 


UN 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , टी -विभाग, मुलुंड, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युटी/ जीईएन /टीसी /१०२९३ / २०१४ / २०१० 
२०११ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी-विभाग , मुलुंड, मुंबई या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , युवा फोर्स बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , रुम . नं . ६, सिद्धार्थ नगर नं . २, गोविंद कवटे चाळ , 
पोर्णिमा बिल्डिंग समोर , एस . एन. रोड , मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८१ 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील ( १९६१ 
चा महा. अधि . २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे, कलम १२( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
नियम , १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे आहे . 

सुरेंद्र म. तांबे, 
मुलुंड , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१० . 

टी-विभाग, मुंबई. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१० . 
भाग एक ( को .वि.पु.) - ४अ 


एस . एच . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दापोली यांजकडून 
क्रमांक आरटीजी/ ( डीपीआय) /एचएसजी /( टीसी )/ ३७७/ २०१० 
२०११ / सन २०१०. - या प्रमाणे पत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
हेरंब सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शिवाजीनगर , ता . दापोली, 
जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
मालकी हक्क संस्था ” आहे. 


܂ 


दापोली, 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१० . 


प्र . म . मालगावे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , दापोली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका , कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / बीएनके / ( ओ ) / ३७० / २०१० - २०११ / 
सन २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , लक्ष्मण देवराम सोनवणे कॉलेज 
कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., लक्ष्मण देवराम सोनवणे कॉलेज , 
कल्याण ( प. ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
__ उपरोक्त अधिनियमाचे, कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन 
संपत्ती संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
संस्था " असे आहे . 

बी . वाय . पगारे , 
कल्याण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २० जानेवारी २०११ . कल्याण तालुका, कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, जी / एस विभाग, मुंबई यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक मुंबई / जी -एस / प्रा . ग्रा ./ अंतिम आ ./ ५०५ / २०११. - मी , 
एल . बी . मुंदडा, उप निबंधक , सहकारी संस्था, जी / एस विभाग, मुंबई 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २), अन्वये 
प्राप्त वैधानिक शक्तीचा वापर करून, लाला लजपत राय कॉलेज 
अॅण्ड को - ऑप . ग्राहक सहकारी संस्था, मुंबई ४०० ०३४ या संस्थेबाबत 
अवसायनाचा अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . 

श्री . व्ही . एल. गायकवाड , सहकारी अधिकारी श्रेणी- २ , अधीन 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , जी / एस -विभाग , मुंबई यांची उपरोक्त 
संस्थेवर कलम १०३ अन्वये अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन अहवाल 
या कार्यालयास सादर करावा . 

सदर आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज दिनांक २१ जुलै २०११ 
रोजी दिलेला आहे. 

एल . बी . मुंदडा , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, जी / एस . विभाग , 

मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , जी / एस -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक मुंबई / जी -एस / औद्यो. संस्था / अंतिम आ ./ ५०४ / २०११. 
मी , एल. बी . मुंदडा, उप निबंधक , सहकारी संस्था, जी / एस-विभाग , 
मुंबई महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( २ ) , 
अन्वये प्राप्त वैधानिक शक्तीचा वापर करून , मिल्टन एम्प्लॉ. इंडस्ट्रियल 
प्रोडयुसर्स को - ऑप . सोसा. लि ., मधुरादास मिल कंपाऊंड, लोअर 
परेल, मुंबई ४०० ०१३ या संस्थेबाबत अवसायनाचा अंतिम आदेश 
निर्गमित करीत आहे . 

श्री . व्ही . एल. गायकवाड, सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधीन उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , जी / एस-विभाग , मुंबई यांची उपरोक्त संस्थेवर 
कलम १०३ अन्वये अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन अहवाल या 
कार्यालयास सादर करावा . 

सदर आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज दिनांक ११ जुलै २०११ 
रोजी दिलेला आहे . 

एल . बी . मुंदडा, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , जी / एस-विभाग , 

_ मुंबई. 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ डीडीआर / जीएनएल ( आय )/ १४७७ / २९७६ / 
२०११ -२०१२/ सन २०११. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , व्यान माता भाजीपाला सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , ६०३ , गंगोत्री सोसायटी, शांतीपार्क मिरा रोड , 
ता . ठाणे , जि . ठाणे ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ महा. अधि . २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

नितिन काळे , 
ठाणे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक १८ जुलै २०११ . 

सहकारी संस्था , ठाणे . 


UT 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी / ( टीसी ) / २२५८० / २०१० 
२०११ / सन २०११ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, 
कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , न्यू श्री गणेश दर्शन 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . २८ , हिस्सा नं . १६ , 
मौजे पिसवली, श्री मलंगगड रोड, अनमोल गार्डन समोर , कल्याण ( पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० मधील ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे, कलम १२( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
नियम , १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 

बी . वाय . पगारे, 
कल्याण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २१ जानेवारी २०११ . कल्याण तालुका, कल्याण . 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२- १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ २३ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दापोली यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था, के / प विभाग , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक आरटीजी /( डीपीआय) /एचएसजी /(टीसी)/ ३८० / २३१८ / २०१० क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- के - डब्ल्यू / एचएसजी /( टीसी )/ १४८९७ / 
२०११ / सन २०१०. - प्रमाणित करण्यात येते की , सुंदरमठ गृहनिर्माण २०१० - २०११/ २०१०. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग , 
सहकारी संस्था मर्यादित , दापोली, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधिची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१ ) नियो. हेमु कैसल को - ऑप . हौ . सोसा.लि ., फायनल प्लॉट नं . १४ , 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

टीपीएस - ४, सीटीएस नं . ८५७, दादाभाई रोड , विलेपार्ले ( प.), 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 

____ मुंबई ४०० ०५६, ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे 

१९६० चे कलम ९( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम , १९६१ चे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 

नियम ५ अन्वये नोदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे. 

कलम १२ (१) आणि नियम , १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
प्र . म . मालगावे, 

वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ इतर 
दापोली, 

सहायक निबंधक , 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
दिनांक २७ डिसेंबर २०११. सहकारी संस्था, दापोली. 

राजेंद्र वीर , 
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग , मुंबई , 

उप निबंधक , 
नवी मुंबई यांजकडून 

दिनांक २२ डिसेंबर २०१० . सहकारी संस्था, के / प विभाग , मुंबई. 
क्रमांक विसनि / कोकण /वि -१/ जएअचुकर्मपत / नोंदणी/ १/ २०११ . उप निबंधक , सहकारी संस्था, के / प विभाग, मुंबई यांजकडून 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोकण विभाग , 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- के - डब्ल्यू / जीएनएल / ओ/ २१४९ / २०१० 
नवी मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करतात की , जवाहर एज्युकेशन संस्थेचे 

२०११ / २०१० . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के -पश्चिम विभाग , 
अण्णासाहेब चुडामण पाटील कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., 

मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधिची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , 
कोपरखैरणे , ता . जि . ठाणे, नोंदणी क्रमांक डीजेआर / कोकण / 

नियो . जानकी महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या., खोली क्र . ६, 
आरएसआर / सीआर / १/ २०१० - २०११, दिनांक १ जानेवारी २०११ ने ही 

बी.एम. सी . चाळ , आनंद नगर, एल -६, जोगेश्वरी ( प.),मुंबई ४०० १०२ , 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 

ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) 
अधि . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 

व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम , १९६१ चे नियम ५ अन्वये 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि 
१९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ साधन संस्था " 

नियम, १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
असून उप वर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या साधन संस्था ” असे करण्यात 

संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले 
आले आहे . 

आहे . 
पी . एस . पुंडे, 
विभागीय सहनिबंधक , 

राजेंद्र वीर, 
नवी मुंबई , सहकारी संस्था , कोकण विभाग , मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक १ जानेवारी २०११. 

नवी मुंबई. 

दिनांक १३ डिसेंबर २०१० . सहकारी संस्था, के / प विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, के / प विभाग, मुंबई यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग, मुंबई 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- के - डब्ल्यू / एचएसजी / (टीसी) / १४८९६ / 

यांजकडून 
२०१० - २०११/ २०१० . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के- पश्चिम विभाग , क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू -एफ / एस / एचएसजी/ (टीसी ) / ७१२२ / 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधिची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , २०१० . - सहायक निबंधक सहकारी संस्था एफ / एस विभाग , मुंबई 
नियो. आरएनओस्प्रिंग अ आणि बी विंग को - ऑप . हौ . सोसा.लि ., याद्वारे अधिसूचित करीत आहे कि , दत्ता इन्कलेव्ह को - ऑप . हौ . सो . 
सीटीएस नं . ४४९ , ४४९ / १ ते ८ ऑफ व्हिलेज अंधेरी लि ., सी / एस नं . ३०४ / ३०५ , परेल -शिवडी डिव्हीजन , परेल व्हिलेज , 
कामा रोड , अंधेरी ( प.), मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था, महाराष्ट्र मुंबई ४०० ०१२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी १९६० ( १९६१ चा अधि . २४ ) यांच्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
संस्थाचेनियम, १९६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व आलेली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि नियम , १९६१ चे नियम सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
राजेंद्र वीर, 

बजरंग जाधव , 
मुंबई , 

उप निबंधक , मुंबई, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१०. सहकारी संस्था, के /प विभाग, मुंबई. 

दिनांक २१ डिसेंबर २०१०. सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग, मुंबई . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग 

यांजकडून 
क्रमांक जिदुविअ/ रायगड / क - १ / मरीदेवी मच्छिमार / ५७२ / 
२०११. - मे. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग 
यांचेकडून नोंदणी क्रमांक आरजीडी / अबिजी / आरएसआर ( एसआर) / 
४६० / ( डी ) / ११ , दिनांक १६ मे २०११ सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
मरीदेवी मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या., धाकटे 
शहापूर , पो . शहापूर , ता . अलिबाग , जि . रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा अधिनियम २४ ) यांच्या 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ चे 
नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ इतर कृषि संस्था ” ( मत्स्य ) असे करण्यात आलेले आहे. 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक १६ मे २०११. 


विठ्ठल धनाजी सुर्यवंशी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
रायगड - अलिबाग . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग 


याजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दापोली यांजकडून 
क्रमांक आरटीजी/( डीपीआय)/सीओएन / ३७५/ १०५१/२०११-२०१२ / 
२०११. - या प्रमाणेपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , नॅशनल 
हायस्कूल विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., मांदीवली , 
ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ ग्राहक संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भांडारे व 
अल्पोपहार गृहे ” आहे . 

पी . एम . मालगावे, 
दापोली, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ६ जून २०११. 

सहकारी संस्था , दापोली. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / युएलआर / एचएसजी /( टीसी )/ २०६७२/ २०१२ 
२०१३ / सन २०१२ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर 
तालुका याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका यांनी मंजूर केलेल्या राधा 
पॅलेस को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., चलता नं , २३३ , २३४, 
२३५ , शिट नं . २२, स्टेशन रोड , उल्हासनगर ४, ता. उल्हासनगर , 
जि . ठाणे. ही संस्था , नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक टीएनए/ युएलआर / 
एचएसजी / (टीसी)/ २०६७२/ २०१२ - २०१३ सन २०१२ , दिनांक १२ 
जून २०१२ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा. अधि . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

आर . के . भास्कर , 
कल्याण , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १२ जून २०१२. सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

क्रमांक आरटीजी / अलजेओ/ अजीआर / ओ/ १३९३/ डी / २०१०- ११ / 
सन २०११ . - या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करणेत येते की , श्री 
रवळनाथ ईटलादेवी सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्या. आसणे , 
ता . लांजा , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ कृषि संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषि 
संस्था " असे आहे. 

एस. एच . कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २० डिसेंबर २०१० . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध) , 

रत्नागिरी . 


क्रमांक जिदुविअ/ रायगड / क - १ / जुई बंदर मच्छिमार / ५९ / 
२०११ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री . गणेश मच्छिमार सहकारी 
संस्था मर्या., बेनवले बेडी, पो . वाशी, ता . पेण, जि . रायगड ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा नियम 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम , १९६१ चा १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था ” असे 
असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषि संस्था ” ( मत्स्य ) असे करण्यात 
आलेले आहे . 

विठ्ठल धनाजी सुर्यवंशी, 
रायगड - अलिबाग , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १७ जानेवारी २०११ . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
रायगड - अलिबाग . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / ठाश / बी -३ / न्यु कॉसमॉस हिल्स / हौ ./ नोंदणी रद्द । 
५२७३/ सन २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी . प्रताप 
पाटील , उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर , ठाणे 
न्यु कॉसमॉस हिल्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., पोखरण 
रोड नं . ०१, उपवन तलावासमोर , ठाणे शहर , ता ., जि . ठाणे , नोंदणी 
क्र . टीएनए/ (टीएनए ) / एचएसजी / ( टीसी) / २२८८० / सन २०११, दिनांक 
२८ एप्रिल २०११ ने पंजीकृत करण्यात आलेली गृहनिर्माण संस्थेची 
नोंदणी वर नमूद केलेल्या कारणास्तव रद्द करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माझे सही 
शिक्यानिशी दिला आहे . 

प्रताप पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे शहर , ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


२५ 


___ उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक उविअमा/ भूसं / कात-२ / एसआर-६० / २०११ . - दुरूस्ती, उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक उविअमा./ भूसं / कात -२ /एसआर- ६० / २०११ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मौजे जावटे, ता. माणगांव, जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२ (२ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, पृ. क्र . ६ 
ते ८ , दिनांक २-८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . 


जपत्र 


दिनांक २-८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत 
खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 
रोहा-माणगांव औद्योगिक क्षेत्र 

जिल्हा रायगड, तालुका माणगांव , मौजे जावटे 
या पुर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील (दुरूस्तीप्रमाणे ) 
अनु . स. नं ./ग . नं . हि . नं . 

अनु. स.नं./ग.नं. हि. नं . क्षेत्र 
(१) (२) 

( ३ ) ( ४ ) 
हे . आर 

हे . आर 


क्षेत्र 


( ८ ) 


५ / ८ (ह ) 


० . ०२८ 


५ / ८ . 


० .०२८ 


२ / ४ .( ड ) 


० .०७८ 


२ / ४ . 


० . ०७८ 


२/ ५.( ई ) 


० . १०० 


२ / ५ . 


० .१०० 


२/ ८ .(ह ) 


० . ०५८ 


२/ ८. 
२/९. 


० .०५८ 
०.११० 


२/ ९ .( ग ) 


० . ११० 


१६ 


३ब + ४अ / २ 

३ब / २ 


०. २७४ 


३ब + ४अ/ २ 


०.२७४ 


५पै 


४ . ३४० 


५ 
११र 


४. ३४० 
०. २३० 


११र ( १५ ) 


०.२३० 


_ _ ५२ 


माणगांव , 


प्रशाली जाधव -दिघावकर, 

उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग , माणगांव . 


दिनांक ५ मार्च २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव विभाग , माणगाव यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक उविअमा / भसं / कात- २ / एसआर - ६१ / २०११ . - दुरू उप विभागीय आधिकारी , माणगांव विभाग, माणगांव यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक उविअमा. / भूसं / कात - २/ एसआर- ६१/ २०११ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मौजे -भाले, ता . माणगांव, जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२ ( २ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय 

२. २४ 
ते २५ मध्ये दिनांक १५- २१ जानेवारी २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . 

दिनांक १५- २१ जानेवारी २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत 
खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 
रोहा- माणगांव औद्योगिक क्षेत्र 

जिल्हा रायगड, तालुका माणगांव , गाव भाले 
या पूर्वीचा तपशील 

___ वाचण्याचा तपशील ( दुरूस्तीप्रमाणे) 
अनु . स. नं ./ ग. नं . हि . नं . क्षेत्र 

अनु . स .नं . / ग.नं . हि . नं . क्षेत्र 
(१) ( २) (३) ( ४ ) 

(५ ) (६ ) ( ७) (८ ) 
हे . आर 

हे . आर 
१८ ७८ 

१. ६४९ 

७८ 

रक १.६४९ 
२७ ९२ ० .९९० 

श्क ० . ०९९० 


( २ ) 


माणगांव , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर , 

उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव . 


उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
___ क्रमांक उविअमा / भूसं / कात-२ / एसआर-६६/ २०१२. - दुरूस्ती, उप विभागीय आधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक उविअमा./ भूसं / कात -२ / एसआर-६६ / २०१२, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१३ अन्वये मौजे निळज, ता. माणगांव, जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२( २ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, पृ. क्र . २८ , 
दिनांक १४ ते २० फेब्रुवारी २०१३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . 

दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे 
दुरूस्ती करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 
पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 

जिल्हा रायगड , तालुका माणगांव, गाव निळज 
____ या पूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील ( दुरूस्तीप्रमाणे) 
अनु . स . नं . / ग . नं . हि . नं . क्षेत्र 

अनु . स.नं. /ग.नं . हि . नं . क्षेत्र 
( ४ ) 

( ८ ) 
है . आर 

हे . आर 
२३७ 

० .८४० 

१५३ २३७ 

१. ८४० 
१५४ २३७ 

० .२७० १५४ २३७ 

० .२७० 


१५३ 


माणगांव , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर , 

उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांवविभाग, माणगांव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


